मेळघाट क्षेत्रातील धारणी व चिखलदरा 
तालुक्यातील आदिवासी भागात प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे यांची स्थापना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना - २०२१/प्र.क्र.२३६/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १४ जानेवारी,२०२२. 


वाचा: आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/प्राआके/कक्ष-७अ/टे-३/ प्राआकेंद्र 
व उपकेंद्र स्थापना/अमरावती/३२९१-९२/२१, दिनांक-०६.०९.२०२१. 


प्रस्तावना - 


मेळघाट या आदिवासी भागामध्ये कुपोषण व इतर आरोग्य समस्यांचे प्रमाण मोठया प्रमाणात 


असल्याने त्याठिकाणी डॉक्टर व इतर कर्मचारी उपलब्ध करणे तसेच आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण 


करण्याकरीता नवीन आरोग्य संस्थांची स्थापना करणे आवश्‍यक वाटते. तसेच सदर ठिकाणीचा भाग हा 


आदिवासी,डोंगराळ व दुर्गम भाग आहे. त्या परिसरातील जनतेला तत्परतेने आरोग्य सेवा 


पुरविण्याकरीता तसेच माता मृत्यु, बाल मृत्यु, कुपोषण व हिवताप sear आजारांचे प्रमाण कमी 


करण्यास आरोग्य सेवेतील प्राथमिक स्तरावरच उपाययोजना करणे महत्वाचे असल्याने मेळघाट या 


कार्यक्षेत्रातील धारणी तालुक्यात २ प्रा.आ.केंद्रे व १३ उपकेंद्रे व चिखलदारा तालुक्यात २ प्रा.आ.केंद्र 


करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 


अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा या तालुक्यांत “विशेष बाब” म्हणून नविन 


प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे पुढीलप्रमाणे स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०२१/प्र.क्र.२३६/आरोग्य-३ 


अ.क्र तालुका प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राचे नाव 
केंद्रांचे नाव 

foe धारणी टिटंबा बिबामल 
२ धारणी चाकर्दा खापरखेडा 
३ धारणी Lf हिराबंबई 
४ धारणी a राजापुर 
५ धारणी aa भोडीलावा 
६ धारणी aa कसाईखेडा 
७ धारणी ae ढाकरमल 
ह धारणी aa आकी 
९ धारणी शिश बारु 
शशि ० धारणी Ls बोरी 
[| q धारणी [__ = 4 हरीसाल 
१२ धारणी ae चेंडो 
१३ धारणी io! उतावली 
१४ चिखलदारा गौरखेडा बाजार Ls 
१५ चिखलदारा आवागड | oo 


२. wer प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 


प्राथमिक आरोग्य केद्रांचे बांधकाम जिल्हा नियोजन निधीतून झाल्यावर पदनिर्मिती करणे याबाबत 


स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०२१/प्र.क्र.२ ३६/आरोग्य-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२८१७१५५१०२१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


R 0 S h a Nn | ria Nee ela by Roshani Dinesh 


DN: c=IN, o=Government Of 


D 7 h Maharashtra, ou=Public Health 

| al e S 1 Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 

Ka d a mM 4ae02d12f2c1313143ad8376755d 
0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 

p a t | Dinesh Kadam Patil 


j पाटील) : 2022.01.14 17:34:55 --05'30' 
(रो.दि.कदम- 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

६. संचालक-१,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

७. संचालक-२, आरोग्य सेवा,पुणे. 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्रा.आ. केंद्र/ उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई. 
१०.उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला 

११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

१३.नियोजन विभाग,(का.१४७२) FATS, Fay. 

१४.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१५.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई 
१६.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


